नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील संचालक, नगर रचना (गट-अ / 
राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०१९ व दि.०१.०१.२०२० रोजींची 
तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूच्या प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :-ज्येष्ठता-१६२०/प्र.क्र.२२१/नवि-२७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-२३ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११. 
२. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- ज्येष्ठता-१६१७/१७३१/प्र.क्र.२०८/नवि-२७, 
दि.१६.१०.२०१८. 


शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दि.१६.१०.२०१८ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये नगर रचना व 


मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१७ व दि.०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 


संचाळक, नगर रचना, पुणे यांचा प्रस्ताव व महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, 


१९८२ मधील तरतूदी विचारात घेता, प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. 


२. आता, संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ व 


दि.०१.०१.२०२० रोजींची स्थित दर्शविणाऱ्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूच्या सदर परिपत्रकासोबत 


जोडलेल्या परिशिष्ट “अ”, व परिशिष्ट “ब” प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहेत. 


३. सदर दि.०१.०१.२०१९ व दि.०१.०१.२०२० रोजींची तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूच्या मा.उच्च 


न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायानिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात मा.सर्वोच्च 


न्यायालयामध्ये दाखल केल्या गेलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 


क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहेत. तसेच, 


झासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६२०/प्र.क्र.२२१/नवि-२७ 


उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल 


झाल्यास त्यानुसार ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल होईल. 


४. सदर ज्येष्ठता सूच्यांबाबत काही त्रुटी/आक्षेप असल्यास हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या 


दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत लेखी स्वरुपात आवश्‍यक त्या कागदपत्रासह विहित मार्गाने 


शासनाच्या निदर्शनास आणाव्यात. विहीत मुदतीत त्रुटी/आक्षेप प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचे काहीही 


म्हणणे नाही असे समजून सदर ज्येष्ठता यादी अंतिम करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 


च. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२०११२३१३१००५२४२५ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by ७०५१४ KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2020.11.23 15:31:33 +05'30' 


सहपत्र:- परिशिष्ट-अव ब (विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. सर्व संबंधित संचालक, नगर रचना यांना 

(संचाळक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, पुणे यांचे मार्फत) 

२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. सर्व विभागीय सह संचालक, नगर रचना. 

४. निवडनस्ती (नवि-२७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-१६२०/प्र.क्र.२२१/नवि-२७, दि.२३.११९.२०२० सोबतचे परिशिष्ट-"अ" 


नगर रचना व मूल्यनिधारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेव 
संचालक, नगर रचना Bert यां 08.02%. 20% रोजीची प्रारुप ज्येष्ठ 


अ. क्र. | ज्येष्ठता प्रवर्ग जन्मतारीख खात्यात प्रवेश नियुक्‍ती दिनांक | नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक शैक्षणक अहता सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
श्रा.2 ०४/०१/१९६३ ०१/०२/१९९१ ०८/०६/२००५ ०८/०६/२००५ ब » एम.सा.पा. ३१/०१/२०२१ 
खरगपूर, 
एफ.आय.आय.टी.पी. 


कमलाकर सखाराम २३/०७/१९६१ ०१/१०/१९८२ ०१/१२/२००९ ०१/१२/२००९ ALS ३१/०७/२०१९ |दि.३१.०७.२०१९ 
आकोडे अँन्ड रोजी सेवानिवृत्त 


श्री.नोरेश्वर रघुनाथराव शेन्डे १३/०६/१९६४ । ३१/०७/१९९२ ३०/०४/२०१६ ३०/०४/२०१६ ; 
(अर्बन प्लॅनिंग) 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2020.11.23 15:31:58 +05'30' 


( विजय alert ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


अ. क्र. | ज्येष्ठता शि व मतारोख खात्यात प्रवेश क्ती दिनांक ज्येष्ठता दिनांक | पे 
क्रमांक (DD/MM/YYYY) | केल्याचा दिनांक | (DD/MM/YYYY) (DD/MM/YYYY) दिनांक 
(DD/MM/YYYY) (DD/MM/YYYY) 
१० 


श्री.श्रीरंग दिगंबर लां ०४/०१/१९६२ ०१/०२/१९९१ ०८/०६/२००५ ०८/०६/२००५ |e एम.सी.पो. ३१/०१/२०२१ 
खरगपूर 
एफ.आय.आय.टी.पी. 
२ २  ।श्री.नोरेश्बर रघुनाथराव १ १३/०६/१९६४ ३१/०७/१९९२ ३०/०४/२०१६ ३०/०४/२०१६ ३०/०६/२०२२ 
ग ee || | a 


सचालक, नगर रचना (गट-अ 09.09.2020 


१ २ ।श्री.कमलाकर सखाराम अ.जा. २३/०७/१९६१ ०१/१०/१९८३ ०१/१२/२००९ ०१/१२/२००९ ।बो.ई.सिव्हिल, US. टी । ३१/०७/२०१९ |दि.३१.०७.२०१९ 
(२०१९) ।आकोडे अन्ड सी.पी. रोजी सेवानिवृत्त 


Digitally signed by ४187 KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2020.11.23 15:32:20 +05'30' 


( विजय चौधरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


